सहसंचालक (आस्थापना), गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२७/१६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १३ जून, २०२२ 


वाचा :- 9) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२९/१६ अ, 
दि.११.०८.२०२१ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/ज्येसु/कृससं (आस्था)/२०२२/१३०८/ 
आस्था-१, दि.१२.०१.२०२२ 
परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाडी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये सहसंचालक (आस्थापना), गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सहसंचालक (आस्थापना) हे एकाकी पद असून सदर पद दि.३०.०६.२०१४ पासून भरलेले 
असल्याने या संवर्गात सन २०२१ मध्ये (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१) सरळसेवा अथवा 
पदोन्नतीने एकही अधिकारी नव्याने रुजू झालेले नाहीत, त्यामुळे दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतरिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची आवश्‍यकता नाही. दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादीच 
दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी म्हणून कायम राहणार आहे. तद्‌नुषंगाने दि.०१.०१.२०२२ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२७/१६ ओ 


३. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर 
असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१३१३२७३०३५०१ असा आहे. सदर परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dita signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 
JYOTSNA फण retin 
Date 202206 19 13:29:25 +050 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
३) उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट तीन 


१ संवर्गाचे नाव महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ कृषि सहसंचालक (आस्थापना) 
२ वेतनश्रेणी S-25 - 78800-209200 
3 दि.१ जानेवारी २०२२ रोजीची ज्येष्ठतासूची (दि.1.1.2021 ते 31.12.2021 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्‍तीचा मार्ग 


याते cm प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक।| प्रवर्ग oe a ae शैक्षणिक अर्हता शैरा. 
दिनांक दिनांक' दिनांक 
विक, र 


० ee ee eee) 
0. शिश 


श्री सुधीर सुखदेव ननवरे ०१.०७.१९६६ | अनु.जमाती | ३०.०६.२०६४ | ३०.०६.२०१४ | ३०.०६.२०२४ |बीएस्सी (कृषि) 


